रोजगार हमी योजनेअंतर्गत देण्यात येणा-या 
विविध योजनांचा लाभ इतर विभागांच्या 
योजनांशी समन्वय पध्दतीने देण्यासाठी मुख्य 
सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स गठीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग (रोहयो) 
शासन परिपत्रक क्रमांक :- मग्रारोहयो २०२२/प्र.क्र.१६०/रोहयो ७ 
नविन प्रशासन भवन, १६ मजला, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ३१ मे, २०२२ 


वाचा :- १) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा - २००५, 
२) महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम (सुधारित) कायदा - २०१४, 


प्रस्तावना- 


१, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा मूळ उद्येश हा ग्रामीण भागातील व्यक्‍तींना 
अकुठाल कामाची मागणी केल्यावर कामे उपलब्ध करुन देण्यासाठी वैयक्‍तीक व सार्वजनिक कामे हाती 
घेऊन त्याव्दारे कायमस्वरुपी मत्ता निर्माण करुन ग्रामीण भागात मुलभूत सुविधा तसेच गरजु कुटुंबांना 
उत्पन्नाची साधने उपलब्ध करुन देणे हा आहे. त्यामुळे मत्ता कोणत्या निर्माण कराव्यात यावर यावर विचार 
करण्याची आवश्यकता असून त्यासाठी उद्दीष्ट स्पष्ट असणे आवश्‍यक आहे. 

२. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून १०० दिवसापर्यंतच्या १००% मजुरीचे प्रदान 
केंद्र शासनाकडून करण्यात येते कुडाल व सामुग्रीचे ७५% प्रदान केंद्र शासनाकडून व २५% खर्च राज्य 
शासन उचलते. त्यामुळे केंद्र-राज्य ९०:१० याप्रमाणे मग्मारोहयो राज्यात राबविण्यात येते. या योजनेतून 
६०% कामावरील खर्च कृषी व कृषी संलग्न कामावर, ६५% खर्च नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनावर तर ६०% 
खर्च वैयक्तिक लाभासाठी करणे अपेक्षित आहे. तसेच ५०% कामे ग्रामपंचायतीमार्फत राबवली जाणे अपेक्षित 
आहे. मात्र, आज रोजी जवळपास ८०% कामे ग्रामपंचायती मार्फत राबविली जातात. तसेच राज्य 
शासनाकडून १०० दिवसांवरील मजुरीचा भार उचलला जातो. 

३. राज्याच्या मनरेगा विभागाने आज पर्यंत केवळ रोजगार पुरविणे हेच ध्येय समोर ठेवले असल्याचे 
दिसून येते. मात्र सद्यस्थितीत अन्य राज्य जसे की तामिळनाडू, केरळ, तेलंगणा आंत्र प्रदेश ही राज्ये मनरेगा 
योजनेस विकासाची योजना म्हणून पाहतात. त्यामुळे अलीकडील काळात या योजनेचे उदिष्ट केवळ 
रोजगार पुरविणे न राहता ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान उंचावून गरिबी दूर करणे असे स्पष्ट होते. 


४. मग्रारोहयोच्या विविध योजनांच्या संयोजनातून वैयक्तिक व सार्वजनिक बाबी दिल्यास प्रत्येक 
शेतकरी श्रीमंत (लखपती) होऊ शकतात. त्यासाठी गांव निवडुन त्या गावातील सर्व पात्र कुटूंबांना निवडून 
त्यांनाच प्रत्येकी होततळे, गोठा, नाडेप आणि शोष खडडा ही कामे एकाच वेळी एकत्रितरित्या द्यावे 
लागतील. त्याने ते गांव व त्या गावातील सर्व कुटुंब समृध्दीच्या दिशेने मार्गक्रमण करतील. शेतकरी 
समृध्दीच्या मार्गावर क्रमण करेल. तरच नियोजन (रोहयो) विभागाच्या दिनांक ०२ सप्टेंबर, २०२० रोजीच्या 
शासन परिपत्रकाचे उदिदष्ठ “मी समृध्द तर गाव समृध्द” आणि “गाव समृध्द तर माझा महाराष्ट्र समृध्द” 
साध्य होईल. 

५. तसेच भूमिहीन ]शोेतमजूरांना सुध्दा याच प्रकारे संयोजनातून एकत्रित रित्या लाभ देऊन योग्य 
प्रशिक्षण दिल्यास ते जनावरांचे दुध, गोबर, मूत्र, होळीपाळन असल्यास मांस, गांडूळखत, सेंद्रिय खत 
इत्यादी विकून श्रीमंत होतील. अज्ञा पध्दतीने होतकरी असो की भूमिहीन शेतमजूर मग्रारोहयोतून प्रत्येकाचा 
श्रीमंतीचा मार्ग खुला करता येते. 


झासन परिपत्रक क्रमांकः मग्रारोहयो २०२२/प्र.क्र.१६०/रोहयो ७ 


दारिद्रय दारिद्रय प्रति BPL कुटुंब 
वाड लोकसंख्या रेषेखालील | मनुष्यदिवस BS 
राज्य रेषेखालील त्यया मतच मनुष्यदिवस 
(लाखात) कुटुंब लोकसंख्या | निर्मीती-२०२१- 
PSF (%) निर्मीत 
(लाखात) (लाखात) 

आंध्रप्रदेश ५३९ १२.३१ ६६.३५ १२४८ ५०.९४ 
तामीळनाडू ७७८ ४.८९ ३८.०४ २८६६ ६५.८९ 
वेस्ट बंगाल ९९६ १९.९८ १९९ ३१३० ३१.४६ 
झारखंड ३८५ ४२.१६ १६२.३ ९८८ १३.९२ 
केरल ३५६ | 0 2.42 ८१६ ६५.२८ 
DALAT २३७८ ३७.७९ ८९८.६ २८५१ ८.१६ 
महाराष्ट्र १२५४ १४.९ १८६.२ ५५२ ६.०४ 
भारत १३७५५ २१.९२ ३०१५ ३०२१५ २०.११ 


माहितीचा स्त्रोत 


oO UIDAI ची वर्ष - 2029 करिता प्रस्तावित लोकसंख्येची माहिती 


O रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा वार्षिक अहवाल-२०१२३ 

O ग्राम विकास मंत्रालयाचे संकेतस्थळ - NREGASOFT MIS 

[_] India's national MPI is based on the findings of the National Family Health Survey 
which was conducted between 2015 and 2016, and developed by NITI Aayog. 

६. 


इतर राज्याचा खर्च (मग्रारोहयो) 2021-22 
RAJASTHAN 10310.66 


8049.13 
7848.69 


4080.60 
4033.29 


KERALA 
CHHATTISGARH 3983.91 


2401.02 


> वरील तक्त्याचे अवलोकन केले असता असे लक्षात येते की दक्षिण भारतातील जवळपास सर्व राज्ये 
केंद्र शासनाकडून अधिकाधिक निधी प्राप्त करून घेतात व महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


IRA परिपत्रक क्रमांकः मग्रारोहयो २०२२/प्र.क्र.१६०/रोहयो ७ 


हमी योजने च्या वापर करून विकासाच्या रचनात्मक कामात मोठा वाटा उचलतात. सदर योजना 
राबविताना दक्षिण भारतातील राज्यांनी काही महत्वाचे रचनात्मक बदल He} आहेत. 
> जसेकी, 


१. रोजगार हमी मधून अधिक निधी केंद्राकडून उपलब्ध करून घेण्यासाठी राज्य विविध बाबी 
आपल्या स्तरावर निर्माण करतात जसे की एखादे कामाचा Hares खर्च अधिक असल्यास अधिकचा 
कुशल खर्च MMs वहन करते. 


२. तामिळनाडू कडून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गतची मजुरी 
बाजारभावापेक्षा कमी असल्यामुळे मजुरी दर वाढवून दिला जातो वाढीव दराचा वाटा राज्य उचलते 


३. तेलंगणा, कर्नाटक, केरळ ही राज्ये मग्रारोहयो या अंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या योजनांचे अभिसरण 
राज्यांच्या विभागाशी करतात त्यामुळे जास्तीत जास्त निधी केंद्र शासनाकडून उपलब्ध करून घेता 
येते. 


८ केंद्र शासनाने महात्मा गांधी नरेगा कायदा २००५ मधील अनुसूची - १ मधील परिच्छेद क्र. ६ नुसार 
विविध विभागांच्या योजनांचे अभिसरण (Convergence) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेशी करण्याचे धोरण निश्चित केळे आहे. या अभिसरण धोरणामुळे महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत इतर 
विभागाच्या योजनांशी अभिसरणाद्वारे निर्माण होणाऱ्या विविध मत्तांची गुणवत्ता व उत्पादकता वाढीस 
लागणार आहे. अनुसुचि १ मधील परिच्छेद ६ मध्ये खालील बाब नमुद आहे. 

“The State Government shall take concrete steps to achieve effective inter-departmental 
convergence till the last mile implementation level of the works under the Scheme with other 


Government Scheme / program so as to improve the quality and productivity of assets, and bring in 
synergy to holistically address the multiple dimensions of poverty in a sustainable manner.” 


९. उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने नियोजन विभागाच्या दिनांक 30/03/2029 रोजीच्या शासन 
निर्णयाव्दारे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत हाती घेण्यात येणारी सर्वच २६२ 
प्रकारची कामे अभिसरणाव्दारे करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. सदर शासन निर्णयातील 
तरतुदीनुसार शाळेसाठी / खेळाच्या मैदानासाठी सरंक्षक भिंत बांधकाम करणे, छतासह बाजार ओटा, 
शालेय स्वयंपाकगृह निवारा, नाला-मोरी बांधकाम, सार्वजनिक व गटाच्या जागेवरील गोदाम / कांदे चाळ, 
शितगृह, सिमेंट रस्ता, पेव्हिंग ब्लॉक रस्ता, डांबर रस्ता, शाळेकरिता / खेळाच्या मैदानाकरिता साखळी 
कुंपण, अंगणवाडी बांधकाम, ग्रामपंचायत भवन, सामुहीक मत्स्यतळे, सार्वजनिक जागेवरील शेततळे, 
काँक्रीट नाला बांधकाम, आर.सी.सी. मुख्य निचरा प्रणाली, भुमिगत बंधारा, सिमेंट नाला बांध, कॉम्पोझिट 
गॅबियन बंधारा, बचत गटांच्या जनावरांसाठी सामुहिक गोठे, स्मशानभूमी शोड बांधकाम, नाडेप कंपोस्ट, 
इत्यादी महत्वाच्या कामासह सर्वच कामे घेण्यात येणार आहेत. यामुळे येत्या काळात कामाची मागणी मोठया 
प्रमाणावर वाढणार आहे, त्याचप्रमाणे कुडाल खर्चात ही मोठी वाढ होणार आहे. 
उदाहरणार्थ- 

अभिसरणाद्वारे सिमेंट रस्त्याचे काम घेतल्यास ३ मी. रुंदी व १०० मी. लांबीसाठी एकूण 
रु.३,७८,४३६/- इतका खर्च लागतो. त्यापैकी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत 
मजूरीकरीता रक्कम रु.९५, ६३७/- व कुठल खर्चाकरीता ८१,२२५/- असा एकूण रु.१,७६,८६२/- इतका 
खर्च तसेच उर्वरीत खर्च इतर योजनेतून (जिल्हा विकास नियोजन समिती, चौदावा वित्त आयोग, 
लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली मुलभूत योजनेची विवीध कामे (लेखाशिर्ष २५१५ अंतर्गत), वसंतराव नाईक 
तांडा वस्ती योजना, अल्पसंख्याक विभागाकडून राबविण्यात येणा-या मुलभूत विकासाच्या योजना, आमदार 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मग्रारोहयो २०२२/प्र.क्र.१६०/रोहयो ७ 


निधी, खासदार निधी, इत्यादी) रु.२,०१,५७४/- इतका खर्च येतो. तेव्हा ग्रामपंचायतीस विवीध विकास 
योजनेच्या कामांतून जोड देता येईल व रोजगार हमी योजनेचेच्या कामांची व्याप्ती ग्राम स्तरावर वाढवता 
येईल. 
१०. रोजगार हमी योजना विभागाने विभागाअंतर्गत विविध योजनांचे संयोजन हाती घेऊन शरद पवार 
ग्रामसमृद्धी योजना राबविण्यास राज्याच्या मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे त्यानुसार गुरांच्या जनावरांसाठी 
गोठा, शेळी पालन BS, कुक्कुट पालन NS व नाडेप कंपोस्ट हे एकत्रित वा स्वतंत्र पद्धतीने देण्याचा निर्णय 
घेण्यात आला आहे. 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत येणारे विविध लाभार्थ्यांना लाभ देताना 
अनेक मा. मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मा. विधानसभा सदस्य तसेच अन्य लोकप्रतिनिधींनी वेळोवेळी सूचना केल्या 
होत्या त्यानुसार विविध विभागांच्या समन्वयातून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत 
काम करणाऱ्या लाभार्थ्यांना पॅकेज स्वरूपात लाभ दिल्यास सदर लाभार्थ्यांना गरिबीच्या पातळीवरून श्रीमंत 
करणे अधिक सोपे होईल. 
११. जसेकी- 
१. पशुसंवर्धन विभाग यांच्या अंतर्गत शेळी/मेंढी वाटप केले जाते सदर लाभार्थ्यांना जर 
रोजगार हमी योजने अंतर्गत शेळी पालन शेड दिल्यास अज्ञा होतकऱ्यांना दुहेरी फायदा 
होऊन त्यांच्या मास दूध उत्पादनात वाढ तर होईलच शिवाय शेळी-मेंढी यांना संरक्षणही 
प्राप्त होईल. 
२. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत शोतीसाठी सिंचन विहीर दिले 
जाते मात्र अनेक ठिकाणी विजेचे GAM नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना पाण्याचा उपसा 
शेतीसाठी करता येत नाही अशा शेतकऱ्यांसाठी वीज कनेक्हान देणे अथवा सौर पंपावरील 
मोटार उपलब्ध करून देणे यासाठी ऊर्जा विभागाशी समन्वय साधता येईल. 
३. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत शेततळे साठी अनुदान देण्यात येते राज्याच्या मत्स्य 
विभागाची समन्वय साधल्यास शेतकऱ्यांना मत्स्यबीज देऊन त्यांना मत्स्य उद्योगात आणून 
उत्पादन वाढविणे सोपे होईल व यातून गरिबीचे निर्मूलन करता येईल. 
४. मग्रारोहयो योजनेतून एखाद्या लाभार्थ्यास फळबाग लागवड दिल्यास अशा लाभार्थ्यास 
ठिबक सिंचन योजना कृषी विभागाने मंजूर करणे योग्य राहील. तसेच, अशा फळांच्या 
निर्यातीसाठी कृषी विभागाने मदत करणे व वखार महामंडळाच्या माध्यमातून शीतगृह 
असलेल्या गोदामांची उभारणी करणे यात समन्वय असणे आवश्‍यक आहे. 
५. एका अंगणवाडीसाठी महिला बाल विकास विभागाकडून ८ लाख रुपये अनुदान दिले 
जाते. मात्र, सदर अंगणवाडी मग्रारोहयो योजनेतून हाती घेतल्यास ४ लाख रुपये 
मग्रारोहयो कडून दिले जातील व ४ लाख रुपये महिला व बालविकास विभागाकडून दिले 
जातील. म्हणजेच महिला व बाल विकास विभागाच्या त्याच निधीमध्ये दुप्पट अंगणवाडी 
निर्माण केल्या जातील. 
६. कुपोषित मुले असलेल्या कुटुंबांना मनरेगाच्या कार्यामध्ये सहभागी करुन त्यांना मुबलक 
अन्न-धान्य, सकस आहार उपलब्ध करुन संतुलित आहार घेण्यास प्रशिक्षीत करता येते. 
१२. अशाप्रकारे मनरेगा योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या लाभार्थ्यांना ,मजुरांना, शेतकऱ्यांना विविध 
विभागांशी समन्वय साधून त्या विभागाच्या योजनांचे लाभ एकत्रितपणे देता आल्यास अशा लाभार्थ्याचे 
जीवनमान कमी वेळात उंचावून त्यांना श्रीमंत करणे व गरिबीचे निर्मूलन करणे शक्‍य होईल. यासाठी विविध 
योजना राबविणाऱ्या विभागांचे सचिव /प्रधान सचिव/ अतिरिक्‍त मुख्य सचिव यांचा टास्क फोर्स तयार करून 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


IR परिपत्रक क्रमांकः मग्रारोहयो २०२२/प्र.क्र.१६०/रोहयो ७ 


अशा विभागांचा समन्वयाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून समृद्धी आराखडा तयार 


करणे योग्य राहील. 
या समृध्दी आराखडयाच्या अंमलबजावणीत टास्क फोर्स च्या माध्यमातून मत्ता निर्माण करुन गरीबी 
निर्मुलन करणे शक्‍य होईल. तसेच केंद्रशासनाकडुन जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करुन घेणे शक्‍य होईल. 
उपरोक्त नमूद केलेली बाब पाहता, मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध 
योजना राबविणाऱ्या राज्य स्तरावरील सचिव /प्रधान सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या टास्क फोर्स 
तयार करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सबब शासनस्तरावर खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत 
आहे. 
शासन परिपत्रक 
१. मनरेगा योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ इतर विभागांच्या योजनांशी सांगड 
घालुन अभिसरण पध्दतीने राबविण्यासाठी मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली खालील प्रमाणे सचिव 
/प्रधान सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव यांचा टास्क फोर्स गठित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली खालील टास्क फोर्स 


अ. टास्क HTS 
विभाग शेरा/योजना 
क्र मधील पद 
शिक . | मुख्य सचिव अध्यक्ष 
२. | सचिव /प्रधान सचिव/ अतिरिक्‍त मुख्य सचिव, कृषी विभाग सदस्य 
३. | सचिव/प्रधान सचिव/ अतिरिक्‍त मुख्य सचिव, जलसंधारण विभाग सदस्य 
४. | सचिव /प्रधान सचिव/ अतिरिक्‍त मुख्य सचिव, वित्त विभाग सदस्य 
५. | सचिव /प्रधान सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव, नियोजन विभाग सदस्य 
६. | सचिव /प्रधान सचिव/ अतिरिक्‍त मुख्य सचिव, पशुसंवर्धन, दुग्ध पालन व मत्स्य सदस्य 
संवर्धन विभाग 
७. | सचिव /प्रधान सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग सदस्य 
८. | सचिव /प्रधान सचिव/ अतिरिक्‍त मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभाग सदस्य 
९. | सचिव /प्रधान सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग सदस्य 
[asad ०. | सचिव /प्रधान सचिव/ अतिरिक्‍त मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग सदस्य 
८. १, | सचिव /प्रधान सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव, वने सदस्य 
१२. | सचिव /प्रधान सचिव/ अतिरिक्‍त मुख्य सचिव, महसूल सदस्य 
१३. | सचिव /प्रधान सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग सदस्य 
१४. | सचिव /प्रधान सचिव/ अतिरिक्‍त मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभाग सदस्य 
१५. | सचिव /प्रधान सचिव/ अतिरिक्‍त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सदस्य 
सहाय्य विभाग 

१६. | सचिव/प्रधान सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग सदस्य 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः मग्रारोहयो २०२२/प्र.क्र.१६०/रोहयो ७ 


१७. | सचिव /प्रधान सचिव/ अतिरिक्‍त मुख्य सचिव, महिला व बालविकास विभाग सदस्य 
१८. | सचिव /प्रधान सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण शिश 
विकास विभाग 
१९. | सचिव /प्रधान सचिव/ अतिरिक्‍त मुख्य सचिव, रोहयो सदस्य सचिव 
उपरोक्त नमुद केलेल्या टास्क फोर्स समितीच्या आवश्‍यक असतील तेव्हा बैठका आयोजित 
करण्यात येतील. 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०६०९१७३५३८८२१६ असा आहे. हे शासन परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


१६५. 


Digitally signed by NANDKUMAR VERMA 
Date: 2022.06.09 17:38:38 +05'30' 


(नंद कुमार) 
अपर मुख्य सचिव (रोहयो), महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री (रोहयो) यांचे खाजगी सचिव. 

मा.राज्यमंत्री (रोहयो) यांचे खाजगी सचिव. 

मा. अपर मुख्य सचिव (रोहयो), यांचे स्वीय सहायक . 
सर्व विभागीय आयुक्‍त 

आयुक्‍त, कृषी आयुक्तालय, पुणे. 

आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी याजना-महाराष्ट्र, नागपूर 
सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

सर्व उपायुक्‍त (रोहयो), विभागीय आयुकत कार्यालये. 
संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, पुणे. 
संचालक (मृद संधारण), कृषी आयुक्तालय, पुणे. 
मुख्य अभियंता (मृद व जलसंधारण) सर्व. 

सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी 

सर्व जिल्हा रेशीम अधिकारी. 

सर्व उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) 

सर्व उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (नरेगा, ग्रामपंचायत) 
सर्व गटविकास अधिकारी, नरेगा 

उपवनसंरक्षक (सर्व) 

उपसंचालक, सामाजिक वनीकरण (सर्व) 

वित्त विभाग (अर्थ-१६, व्यय-८) 

नियोजन विभाग (का.१४३४ व का.१४२४) 

निवड नस्ती, रोहयो - ७. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


